महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे 
मुख्यालय वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग येथे 
स्थापन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: कृपमं-०५२३ /प्र.क्र.१८०/२१ स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय: कृपमं-०५२३ /प्र.क्र.१८०/ २१ स, 
दिनांक १६ मे,२०२३ 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय: कृपमं-०५२३ /प्र.क्र.१८०/ २१ स, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, 2023 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील काजू फळ पिकाच्या विकासासाठी “महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ” ची स्थापना संदर्भ 
क्र.१ येथील दि.१६ मे, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली असून, संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये सदर मंडळाचे विभागीय कार्यालय रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग सोबतच कोल्हापूर जिल्हयातील 
चंदगड येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार काजू मंडळाचे मुख्यालय विकिरण 
सुविधा, पणन मंडळ, वाशी, नवी मुंबई येथे तर विभागीय कार्यालय, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व चंदगड, 
जि.कोल्हापूर येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


काजूचे उत्पादन रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हयात जास्त होते. तसेच, सिंधुदुर्ग जिल्हयातील 
वेंगुर्ला येथे काजू संशोधन केंद्र आहे. त्यामुळे काजूच्या उत्पादन क्षेत्रांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी काजू 
मंडळाचे मुख्यालय असणे आवश्यक असल्याने, काजू मंडळाचे मुख्यालय वाशी, नवी मुंबई ऐवजी 
वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग येथे स्थापन करण्याची मागणी काजू प्रक्रिया उद्योगासंदर्भात मा.मंत्री (पणन) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि.२८.०२.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित लोकप्रतिनिधींनी केली. सदर मागणी 
विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे मुख्यालय वाशी, नवी मुंबई ऐवजी वेंगुर्ला जि.सिंधुदुर्ग येथे 
स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्रातील काजू फळ पिकाच्या विकासाकरिता संदर्भाधीन दि.१६ मे, २०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळा”चे मुख्यालय विकिरण सुविधा, 
पणन मंडळ, वाशी नवी मुंबई ऐवजी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला ता.वेंगुर्ला जि.सिंधुदुर्ग येथे 
स्थापन करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं-०५२३ /प्र.क्र.१८०/२१ स 


२. सदर झासन निर्णय कृषी विभागाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३०११८१६२६४६०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MADHAVI SANDEEP SHINDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=020531e249e88fe7 4bf6db805f42944e7f29bc0ba6134c8 
3c1f183b8cc27f2ff, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


S A N D F FE p S H | N D F serialNumber=4CB1 CBBD6A4EE442FDAA6C1B358BF61FEAF9AEF 
C16E8F39E9EE1 DO6B9E8A7A59, cn=MADHAVI SANDEEP SHINDE 
Date: 2024.03.01 18:26:15 +05'30' 
(माधवी सं. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त ), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) 

) 

) 
५) विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानभवन मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
१०) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२) अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव मंत्रालय, मुंबई, 
१५) व्यवस्थापकीय संचालक ,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या .मुंबई 
१६) सह सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७) विभागीय आयुक्‍त, कोकण व पुणे 
१८) जिल्हाधिकारी,मुंबई, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग , कोल्हापूर 
१९) कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली जि.रत्नागिरी 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


Nn S&S O&M 


vz 


20) पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

२१) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे, 

२२) सहयोगी संशोधन संचालक, प्रादेशिक फळसंशोधन केंद्र, वेंगुर्ला,जि.सिंधुदुर्ग. 
२३) उप सरव्यवस्थापक, अपेडा, नवी मुंबई 

२४) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई. 

२५) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) नागपूर. 
२६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२८) निवडनस्ती (२१-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


